आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
जन आरोग्य योजनेसाठी निधी वितरण 
लेखाशिर्ष- २२१० जी ४९४ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-२०२१/ प्र.क्र.५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १६ जुले, २०२१. 
वाचा :- 

१ वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र. प्रजयो २०२१/प्र.क्र.१२१/आरोग्य-६. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकाच्या समरुप राज्य 
हिळछ्याकरीता माहे जुले, २०२१ ते माहे सप्टेंबर, २०२१ या त्रैमासिक कालावधीतील विमा हप्ता यासाठी 
रु.६०४.८५६५१ लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून मागणी क्र.टी-५ 
मधील मुख्य लेखाशीर्ष २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकाच्या समरुप राज्य हिवऱ्याकरीता माहे जुले, २०२१ ते 
माहे सप्टेंबर, २०२१ या त्रैमासिक कालावधीतील विमा हप्ता यासाठी खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व राज्य बाब सन २०२१-२२ मधील | सदर शासन निर्णयान्वये 
हिस्सा अर्थसंकल्पीय तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
शिक ae २ ३ PB दु 
प्रधानमंत्री जन २२१० जी ४९४ ३१-सहायक १५००.०० ६०४.८५६५१ 
आरोग्य योजना | राज्य हिस्सा (४० टक्के) | अनुदाने 
(वेतनेतर) 
एकूण १५००.०० ६०४.८५६५१ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.६०४.८५६५१ लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी चार लाख पंच्याऐंशी हजार सहाशे 
एकावन्न फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी 
सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन-६ 


नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 
४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 
केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व 
उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांनाच लाभ 
देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०७१/सचिव (व्यय), दि.०६.०७.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०९११००५०९९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ravindra = keane 
Digambarro 0000 otadestsoeba esa 
897737baBe4acdedf3f2c6e69e25F41 08, 
Aute Oe son cae aera os 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 4 वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र.२ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


Jr 


पृष्ठ २ पैकी २ 


